मा. संसद सदस्य आणि विधिमंडळ सदस्य 
यांचा समावेश असलेली फौजदारी प्रकरणे 
चालविण्यासाठी स्थापन केलेल्या विशेष 
न्यायालयाच्या निधीबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: विशोन्या १३१९/प्र.क्र.७५/का- ९ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक :- ०७ ऑगस्ट, २०१९ 
वाचा: 
१. विधि व न्याय विभाग शासन अधिसूचना क्र.एसपीसी १३१८/७.३.१५/%, 
दिनांक २७.०२.२०१८. 
२. प्रबंधक, (निरिक्षणे-१)मा.उच्च न्यायालय,मुंबई यांचे पत्र H.B(W)A-2909/209¢/, 
दिनांक ०४/०१/२०१९. 
३. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक ०८/०७/२०१९. 


प्रस्तावना : 
मा. संसद सदस्य आणि विधिमंडळ सदस्य यांचा समावेश असलेली फौजदारी प्रकरणे 


चालविण्यासाठी स्थापन केलेल्या महानगर न्यायदंडाधिकारी न्यायालय क्र.२५, माझगाव, मुंबई या 
विशेष न्यायालयाकरीता सन २०१९-२० साठी आवश्‍यक असलेल्या निधीबाबत जून, २०१९ च्या 
पावसाळी अधिवेशनामध्ये रु.६८,१३,०००/- इतक्या रकमेचा नवीन बाब प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला 
आहे. तथापि केंद्र शासनाकडून रु.५९,५८,०००/- इतका निधी प्राप्त झालेला असून, त्याच मर्यादेत 
निधी वितरित करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. यानुषंगाने रु.५९,५८,०००/- इतका निधी 
वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

मा. संसद सदस्य आणि विधिमंडळ सदस्य यांचा समावेश असलेली फौजदारी प्रकरणे 
चालविण्यासाठी स्थापन केलेल्या महानगर न्यायदंडाधिकारी न्यायालय क्र.२५, माझगाव, मुंबई या 
विशेष न्यायालयाकरीता सन २०१९-२० साठी मागणी क्र. जे-१,२०१४- न्यायदान,१०८ फौजदारी 
न्यायालये (००) (००) (०२) विशेष फौजदारी न्यायालये (दत्तमत) (अनिवार्य) (१००% केंद्रीय सहाय्य) 
(२०१४०६५५) या लेखाशिर्षाखाली रु.५९,५८,०००/- इतका निधी महाप्रबंधक,मा.उच्च न्यायालय,मुंबई 
(जे-०००२) यांना वितरित करण्यास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः विशेन्या १३१९/प्र.क्र.७५/का- ९ 


2. 


३. 


वितरित करावयाच्या निधीची उद्दिष्टनिहाय तरतूद पुढीलप्रमाणे आहे. 


उदिष्टे रुपये (हजारात) 
०१-वेतन ५०,७८ 
०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ४,०० 
१३- कार्यालयीन खर्च ४,८० 
एकूण ५९,५८ 


उपरोक्त तरतूद वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/ प्र.क्र.९२/ 


अर्थसंकल्प-३, दिनांक ०८/०७/२०१९ नुसार वितरित करणे आवश्‍यक आहे. 


४. 


सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०१९०८०७१५२९२९०३१२ असा आहे. 


हा आदेठा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Am 0 g h Onc coven ahs cme 


pi 
1f733daf00a6028414c43d0c 
13b355588753, 


tra, ou=Law and Judiciary 


‘Maharashtra, 
c10d82acab3b732c4edd5 


Shyamkant (वकवा यावयाचा” 


Date: 2019.08.07 15:39:24 --05'30' 


(अ. शया. कलोती) 
विधि सल्लागार-नि-सह-सचिव 


प्रति, 


१) मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

२) मा. मुख्य सचिवांचे उप सचिव, मुख्य सचिवांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
३) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४) प्रबंधक (निरीक्षणे-१ व २), उच्च न्यायालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


५) प्रबंधक (अर्थसंकल्प व वित्त), उच्च न्यायालय, मुंबई. 
६) महानगर न्यायदंडाधिकारी न्यायालय क्र.२५, माझगाव, मुंबई. 
७) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा) एक/दोन, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
८) अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई. 
९) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
qo) वित्त विभाग (कार्या. व्यय-५, अर्थ-११) 
११) विधि व न्याय विभागातील सर्व कार्यासने व शाखा. 
) 


१२) निवडनस्ती- कार्या. ९. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


